RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No. PCE/ 069/ 2013 - 2015 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - २९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१ , शके १९३७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून 

मनमाड नगरपरिषद, मनमाड 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २६ ( १) अन्वये मनमाड शहराच्या प्रारूप सुधारित विकास योजनेचे 
(तिसरी सुधारित) प्रसिद्धीकरण . 

___ क्रमांक प्रा .वि. यो .मनमाड/तिसु/ कलम - २६ / प्रसिद्धी/ २०५० / २०१५ .- ज्याअर्थी, मनमाड नगरपरिषदेने (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
निर्देशिलेली) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची (यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे उल्लेखिलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे उल्लेखिलेली) चे कलम २३ (१) व कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार प्रारूप सुधारित विकास योजना मनमाड (तिसरी 
सुधारित ) ( यापुढे “ उक्त प्रारूप विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) तयार करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक ९ ( अ), दिनांक २१ डिसेंबर २०१२ अन्वये 
जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभाग, पुरवणी भाग- १ मध्ये दिनांक १७ - २३ जानेवारी २०१३ रोजी प्रसिद्ध केली आहे. 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून मनमाड नगरपरिषदेने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना 
तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा यांची “ नगररचना अधिकारी ” म्हणून ठराव क्रमांक ९ (ब), दिनांक २१ डिसेंबर 
२०१२ अन्वये नेमणूक केली; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक तथा नगररचना अधिकारी यांनी उक्त क्षेत्राची उक्त 
प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये जनतेकडून हरकती/ सूचना 
मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी दिनांक २ जुलै २०१५ अन्वये सुपूर्द केली ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजना, उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१ ) अन्वये प्रसिद्ध करणेसाठी उक्त नियोजन प्राधिकरणाने ठराव 
क्रमांक १, दिनांक ८ जुलै २०१५ पारित केलेला आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त प्रारूप विकास योजना, विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे . सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत . 
१. मुख्याधिकारी, मनमाड नगरपरिषद , मनमाड 

आय. यु. डी. पी. स्टेडियमजवळ, बसवेश्वर चौक , मनमाड , 
२. सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक 

पहिला मजला, जुनी महानगरपालिका इमारत , नवीन पंडित कॉलनी, नाशिक. 
उक्त प्रारुप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती शुल्क आकारून मनमाड नगरपरिषदेच्या कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ 
शकतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


उक्त प्रारूप विकास योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना/ हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मनमाड नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत मनमाड नगरपरिषद यांचेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना/ हरकतींवरच उक्त प्रादेशिक 
विकास योजना , शासनास उक्त अधिनियमाचे कलम ३० अन्वयेमंजुरीसाठी सादर करणेपूर्वी विचार करण्यात येईल . 

श्रीमती मैमुना युनुस तांबोळी, 

37ETETT, 
मनमाड , ८ जुलै २०१५ 

मनमाड नगरपरिषद , मनमाड . 


BY PRESIDENT, MANMAD MUNICIPAL COUNCIL , MANMAD 
Publication of Draft Revised Development Plan of Manmad ( Third Revised ) under Section 26 (1 ) 
of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

No. DP Manmad / Third Revised /2050 / 2015 . - Whereas, the Manmad Municipal Council, (hereinafter 
referred to as " the said Planning Authority ) vide Resolution No 9 (A ) , dated 21st December 2012 , had 
declared its intention to prepare a Draft Development Plan ofManmad ( Third Revised ) (hereinafter referred 
to as “ the said Draft Development Plan " ) for the area under its jurisdiction (hereinafter referred to as " the 
said area ") as per the provisions of Section 23 ( 1) and 38 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (hereinafter referred to as “ the said Act") and published it in Maharashtra GovernmentGazette , Nashik 
Division Supplement, Part I, on 17 -23rd January 2013; 

and whereas , as per the provisions in Section 24 of the said Act, the said Planning Authority vide 
Resolution No. 9 ( B ), dated . 21st December 2012 had appointed Assistant Director of Town Planning, 
Nashik , as “ Town Planning Officer” to prepare the said Draft Development plan for the said area ; 

and whereas, Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik ,being the Town Planning 
Office , has prepared the said Draft Development Plan of the said area and submitted the said Draft 
Development Plan to the said Planning Authority for publication under Section 26 (1) of the said Act , for 
inviting suggestions / objections from Public; 

and whereas, the said Planning Authority has passed Resolution No . 01 , dated 8th July 2015 to 
publish the said Draft Development Plan under Secton 26 ( 1) of the said Act; 

Therefore , the Manmad MunicipalCouncil hereby publish the said Draft Development Plan along with 
the report under Section 26 ( 1) of the said Act, for inviting suggestions / objections from public . The copy of 
the said Draft Development Plan and report thereof are kept open forinspection of the public at the following 
offices on all working days during office hours . 
1. The Chief Officer ,Manmad Municipal Council,Manmad 

Near IUDP Stadium , Basweshwar Chowk, Manmad . 
2 . Assistant Director of Town Planning, 

1st floor, Old Corporation Building , New Pandit Colony ,Nashik . 
The copies of this said Draft Revised Development Plan and particulars shall be available to the 
public at reasonable price from the office of the Manmad Municipal Council . 

The suggestions or objections, if any, in writing from public in this regard with reasons , shall be 
submitted to the Manmad Municipal Council , within the period of 30 days from the date of publication of this 
notice in Maharashtra GovernmentGazette . Suggestion / Objections received in writing from public to the 
said Planning Authority within the period of 30 days from the date of publication of this notice in Maharashtra 
Government. Gazette shall only be considered , before submitting the said Draft Development Plan to the 
Government for final sanction under Section 30 of the said Act. 

Smt. Maimuna Yunus Tamboli, 

President, 

Manmad Municipal Council, 
Manmad , 8th July 2015 . 

Manmad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


ORDER 


No. EST/ 2513 /2015 . – The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the following 
Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


1 


Shri. S. S. Gadge , 
District Judge- 1 and Additional 
Sessions Judge, Malegaon . 


Earned Leave for six (6 ) days with effect from 
27th April 2015 to 02nd May 2015 prefix 
holidays falling on 25th April 2015 and 26th April 
2015 and Suffix holidays falling on 03rd May 
2015 and 04th May 2015 with permission to 
leave headquarters with effect from 24th April 
2015 after office hours to 05th May 2015 before 
office hours. 


2 


Shri. A . N . Khadse, 
District Judge 6 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Ex post facto sanction to the Commuted leave 
for four (4 ) days with effect from 07th April 2015 
to 10th April 2015 


Shri . A . S . Khandagale , 
Ad -hoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge ,Malegaon . 


Earned leave for four ( 4 ) days with effect from 
15th April 2015 to 18th April 2015 prefix holiday 
falling on 14th April 2015 and Suffix holiday falling 
on 19th April 2015 with permission to leave 
headquarter with effect from 13th April 2015 after 
office hours to 20th April 2015 before office hours . 


4 


Smt. U . L. Joshi, 
Civil Judge, Senior Division , Nashik . 


Earned leave for two (2 ) days i.e . on 16th April 
2015 and 17th April 2015 . 


Shri. A . S . Bhagwat, 
Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , 
Nashik 


Earned leave for five (5 ) days with effect from 
16th April 2015 to 20th April 2015 with permission 
to leave headquarter with effect from 16th April 
2015 to 20th April 2015 . 


6 


Shri. V . G . Raghuwanshi, 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief JudicialMagistrate , 
Nashik 


Earned leave for four (4 ) days with effect from 
15th April 2015 to 18th April 2015 prefix holiday 
falling on 14th April 2015 and Suffix holiday 
falling on 19th April 2015 . 


8 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


Sr. No . 


Name and Designation 


Period 


7 


Shri . R . R . Hastekar, 
Joint Civil Judge, Senior Division , 
Niphad. 


Earned leave for seven (7 )) days with effect from 
04th April 2015 to 10th April 2015 prefix holidays 
falling on 02nd April 2015 and 3rd April 2015 and 
Suffix holiday falling on 11th April 2015 and 12th 
April 2015 with permission to leave headquarter 
with effect from 04th April 2015 to 10th April 2015 . 


And 


Earned leave for seven ( 7) days with effect from 
15th April 2015 to 21st April 2015 with permission 
to leave headquarter. 


8 


Shri. S . G .Adake , 
Civil Judge, Senior Division , Niphad . 


Earned leave for three ( 3 ) days with effect from 
22nd April 2015 to 24th April 2015 suffix holidays 
falling on 25th April 2015 and 26th April 2015 with 
permission to leave headquarter with effect from 
22nd April 2015 to 27th April 2015 before office 
hours . 


9 Smt. P. P. Khape , 

Earned leave for four (4 ) days with effect from 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

15th April 2015 to 18th April 2015 prefix holiday 
Judicial Magistrate , First Class , Satana. falling on 14th April2015 and suffix holiday falling 

on 19th April 2015 with permission to leave 
headquarter with effect from 13th April 2015 after 

office hours to 20th April 2015 before office hours. 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Sr. 


Name and Designation 


No . 


Judicial Officers with whom charge 
is keptduring the leave period in 

addition to their own duties. 


Shri. S . S . Gadge , 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge, Malegaon . 


Shri. V. A . Daulatabadkar, District Judge - 3 
and Additional Sessions Judge , Nashik 
except the matters tribalby Assistant 
Sessions Judge and remaining charge shall 
remain with Shri. V. V . Kathare , Ad -hoc District 
Judge- 2 and Assistant Sessions Judge , 
Malegaon . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


Sr. No . 


Name and Designation 


Period 


2 


Shri . A . N . Khadse , 
District Judge -6 and Additional 
Sessions Judge, Nashik . 
Shri. A . S . Khandagale , 
Ad -hoc District Judge - 1 and Assistant 
Sessions Judge, Malegaon . 
Smt. U . L . Joshi, 
Civil Judge, Senior Division , Nashik . 


Shri. N . K . Brahme, 
District Judge - 7 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 
Shri. V . V. Kathare , 
Ad -hoc District Judge - 2 and Assistant 
Sessions Judge, Malegaon . 
Shri. S . M . Patil, 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Nashik . 
Shri. V . P. Kadam , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Nashik . 


4 


5 


Shri. A . S . Bhagwat, 
Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , 
Nashik 
Shri. V . G . Raghuwanshi, 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , 
Nashik 
Shri. R . R . Hastekar, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 
Shri . S . G . Adake , 
Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 


Shri. S . M . Patil, 
3rd JointCivil Judge, Senior Division and and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Nashik 


8 


Shri. S . G . Adake , 
Civil Judge , Senior Division ,Niphad . 
Shri. R . R . Hastekar, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 


9 


Smt. P. P . Khape , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Satana. 


Shri. P . B . Pore , 
Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Satana . 

ANAND KARANJKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 16th April 2015 . 


ORDER 


No. EST/82/2714 /2015 . - In view of Hon ble High Court letter referred above, the PrincipalDistrict and 
Sessions Judge, Nashik is pleased to pass the following order. 

Shri. R . S . Bag , Superintendent, Finance Branch , District and Sessions Court, Nashik is hereby 
promoted and appointed as Registrar, Family Court, Nashik with effect from 27th April 2015 . 

ANAND KARANJKAR , 

Principal District and Sessions Judge , 
Nashik , 23rd April 2015 . 

Nashik 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक वि - २/ अंआ / नापत/ अव / ३४४/ २०१५.- मी , गौतम बलसाने , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, सटाणा, तालुका सटाणा, जिल्हा नाशिक मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१) ( क ) (२) व 
कलम १०३ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार गजानन ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सोमपूर , तालुका बागलाण, जिल्हा 
नाशिक या संस्थेचा जावक क्रमांक वि - २/ २३७/ ना . पत /मध्यं . आदेश/२०११ , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०११ अन्वयेचा सदर संस्था विसर्जित करण्याचा 
मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २९ मार्च २०११ रोजी माझे सही , 
शिक्क्यानिशी कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 

गौतम बलसाणे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सटाणा, 

जिल्हा नाशिक . 


Now therefore , I, Rubal Agrawal , District 
Magistrate , Jalgaon District in exercise of powers 
conferred upon me by Section 144 of the Code of 
Criminal Procedure, 1973 (No . 2 of 1974 ), do hereby 
order that no private employer falling under the 
jurisdiction / area of any Police Station controlled 
by the Supdt. Of Police , Jalgaon district shall 
provide employment to any person , unless and until 
the person so employed has furnished his detailed 
particulars, such as, full name, address , hometown 
address along with relevant documents . The 
employers shall get the antecedents of the 
employees verified themselves and send report to 
the concerned Police Station . 

The order shall come in force with effect from 
17th April 2015 and shall be effective for a period of 
60 days , i.e . upto 15th June 2015 (both days 
inclusive ) . 


सटाणा, २९ मार्च २०११ . 


References : 1. Section 144 of the Code of 

Criminal Procedure , 1973 

( No. 2 of 1974). 
2 . Superintendent of Police , 

Jalgaon letter No . O . W. 1467/ 
DSB /Notice /Extension / 2015 , 
dated 7th April 2015 . 

ORDER 
Order Under Section 144 of CRPC 1973 (No. 2 

of 1974 ) 

No. Mag / 1/Kavi/909 / 2015 . - Whereas, information 
has been received that due to the situation prevailing 
in the areas of Police Stations under the controlof 
Superintendentof Police , Jalgaon District, terrorists , 
anti-nationals / anti -social elements may take up 
temporary and private , employment and seek hide 
outs in the residential areas of Jalgaon District and 
there is every likelihood of breach of peace , 
disturbance of public tranquility and grave danger 
to human life and safety as well damage to the 
public property ; 

and whereas , it is necessary that some checks 
should be put on private employers , so that 
terrorists / anti -national and anti - social elements in 
the guise of private employees may not cause 
disturbance of peace etc . and that immediate action 
is necessary for the prevention of the same . 


Any person contravening this order shall be 
punishable under Section 188 of the Indian Penal 
Code. 

As the Notice cannotbe served individually on 
all concerned , the order is hereby passed ex -parte . 
It shall be published for information of the public 
through press and by affixing the copies on the 
Notice Board of SP s Office , S . D . P . O . s office , all 
Police Stations and the copies shall also be 
furnished to all Concerned Offices etc ; in Jalgaon 
district area and also be affixed at conspicuous 
places in the locality . The Police Officers will also 
promulgate the order as per the provisions of 
Sec. 163 of the Bombay Police Act. 

RUBAL AGRAWAL , 

District Magistrate , Jalgaon . 
Jalgaon , 16th April 2015 . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : (१) श्री . आर. जे. तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार 

यांचे जावक क्रमांक १९२/ २०१५, दिनांक १८ एप्रिल २०१५ 
रोजीचे पत्र व त्यासोबत सादर केलेला दिनांक १५ एप्रिल 
२०१५ ते १७ एप्रिल २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
परावर्तित रजा मंजूर होणेबाबतचा विनंती अर्ज व त्यावरील 
सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त ), जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार 
यांनी दिनांक १८ एप्रिल २०१५ रोजी श्री . तांबे यांचे खाती १५५ 
दिवस परिवर्तित रजा शिल्लक असल्याबाबत दिलेले प्रमाणपत्र. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


७ 


( २ ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ चा नियम ३९ . 


आदेश 


क्रमांक बी-२/ ७४२/ सन २०१५. - श्री . आर. जे. तांबे, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक १५ एप्रिल २०१५ ते दिनांक १७ एप्रिल 
२०१५ अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. आर. जे. तांबे, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे, तसेच 
त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री. आर. जे. तांबे, दिवाणी, न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायीक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. डी. कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांनी सांभाळला 
होता . 

श्री. आर. जे. तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांनी 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिनांक २२ एप्रिल २०१५ रोजी 
सादर केले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. जे. तांबे, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

नितीन आर. बोरकर, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


हा जातीयदृष्ट्या संवेदनशील असून आगामी काळात दिनांक १४ एप्रिल 
२०१५ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दलित बांधवांकडून उत्साहाने 
सर्वत्र साजरी होणार आहे. सदर जयंतीमध्ये गावोगावी शोभा यात्रा, 
रॅली, मिरवणुका, पुतळा व प्रतिमा पूजन असे कार्यक्रम आयोजित केलेले 
असतात. तसेच दिनांक २१ एप्रिल २०१५ रोजी हिंदू बांधवांचा अक्षयतृतीया 
हा पारंपारिक सण साजरा होणार असून वरील काळात कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी तसेच सध्या गोवंश हत्येच्या संदर्भात 
मुस्लीम कुरेशी समाज तसेच दलित संघटनांकडून शासनाविरूद्ध धरणे , 
मोर्चा अशा स्वरूपाचे आंदोलने होत आहे. त्याचप्रमाणे शेतकरी संघटनादेखील 
त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चा, धरणे, रस्ता रोको यासारखे आंदोलन 
करीत आहे. त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षण , धनगर समाजाचे आरक्षण व 
मुस्लीम आरक्षण या विषयावर त्या त्या समाजाचे नेते, पुढारी यांचेकडून 
देखील मोर्चा, निवेदने अशा स्वरूपाचे आंदोलन सुरू आहे. डॉ . नरेंद्र 
दाभोळकर व गोविंद पानसरे यांचे मारेकरी अद्याप अटक नसल्याने त्या 
त्या पक्षाकडून होणारे जनआंदोलन व जिल्ह्यात मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचे 
दौरे नियमित सुरू असल्याने विरोधी पक्षाकडून क्षुल्लक कारणांवरून 
सत्ताधारी पक्षाविरूध्द निदर्शने करण्याचा प्रयत्न केला जातो. जिल्ह्यात 
विविध सण, उत्सवाच्या अनुषंगाने यात्रा, मिरवणुका, बारागाड्या अशा 
स्वरूपाचे देखील कार्यक्रम आयोजित केले आहेत . 

जळगाव जिल्हा जातीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे , त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात 
छोट्या- मोठ्या कारणांवरून अनुचित घटना घडण्याची शक्यता नाकारता 
येत नसल्याचे पोलीस उपअधीक्षक ( मुख्या.), जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक 
८ एप्रिल २०१५ च्या पत्रान्वये माझ्या निदर्शनास आणून दिल्याने सार्वजनिक 
शांतता व सुव्यवस्थेचे परीरक्षण करण्याकरिता संपूर्ण जळगाव जिल्हा 
हद्दीत काही कृत्यांवर बंदी घालणे आवश्यक झाल्यामुळे मी , धनंजय 
निकम , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ 
च्या आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ 
चे पोट- कलम (१) व ( ३) मधील अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये 

( अ) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी , बंदुका, सुरे , लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( क ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर फेकावयाची 
हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे किंवा बरोबर नेणे ; 

(ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

( इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे ; 
(ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे , हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
चित्रे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार 
करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे या कृत्यांना बंदी घालीत आहे . 

वरील कलम ३७ ( १) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही अशा वृद्ध अथवा अपंग 
इसमांना लागू असणार नाही . 


नंदुरबार , २२ एप्रिल २०१५ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


वाचले. - १. पोलीस उपअधीक्षक (मुख्या.), जळगाव यांचेकडील पत्र 

जावक क्रमांक १४७४/जिविशा / का . व सु. प्रतिबंधात्मक आदेश/ 

२०१५, दिनांक ८ एप्रिल २०१५ . 
२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 
___ दंडप्र -१/ कावि/ २८८/ २००५, दिनांक २२ जून २००५ . 
३. मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे 

पोट - कलम ( १) व (३). 


आदेश 


क्रमांक दंडप्र- १/ कावि -८९१/ २०१५. – पोलीस उपअधीक्षक (मुख्या.), 
जळगाव यांनी दिनांक ८ एप्रिल २०१५ रोजीचे पत्रान्वये जळगाव जिल्हा 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३) अन्वये बंद करण्यात आली आहे. सबब सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत 
पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , आहे. तसेच असाही आदेश देतो की , या आदेशाच्या तारखेपासून सदर 
जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास संस्था विसर्जित झाली आहे असे समजणेत येईल व ती निगमनिकाय 
या आदेशान्वये बंदी घालीत आहे. हा आदेश लग्न मिरवणुका, धार्मिक असण्याचे बंद होईल . 
मिरवणुका, प्रेत यात्रा यांना लागू असणार नाही. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१५ रोजी माझे सही , 
वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 

शिक्क्यानिशी दिला असे. 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 

सो . बा . शिंदे, 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

जिल्हा उपनिबंधक , 
हा आदेश दिनांक १३ एप्रिल २०१५ चे सकाळी ६. ०० वाजेपासून ते 

सहकारी संस्था, नंदुरबार . 
दिनांक २७ एप्रिल २०१५ चे २४. ०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 

___ नंदुरबार , ३० मार्च २०१५. 
हा आदेश आज दिनांक १० एप्रिल २०१५ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित केला असे . 

धनंजय निकम , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 
जळगाव , १० एप्रिल २०१५ . अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव. 

आदेश 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिदुवि / सनि / क/ संस्थानोंदणी/ अधिसूचना/ राजपत्र/प्रसिध्दी/ 
३७१ / सन २०१५ .- कावेरी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , सांपगाव , 
तालुका त्र्यंबकेश्वर , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० (नियम १९६१) चे २४ चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ टीएमके/ एजीआर/( ओ )/ 
१४९४ /( डी )/ सन २०१५, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ असा आहे . 


क्रमांक वि -३/ क . २१ / नोंदणी रद्द/ आदेश/ इंदिरा मामो/१७५९ / २०१५ . 
मी , डॉ. सो. बा. शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार 
मला प्राप्त विधी शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार आदेश देतो की , इंदिरा मालमोटार 
वाहतूक सहकारी संस्था मर्यादित , नंदुरबार नोंदणी क्रमांक डीएलए/ 
जीएनएल/ १०६/ सन १९८३, दिनांक २९ ऑगस्ट १९८३ या संस्थेची कलम 
१०९ खाली व्यवहार समापित करण्याची कार्यवाही बंद करण्यात आली 
आहे. सबब सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . तसेच असाही 
आदेश देतो की, या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्था विसर्जित झाली 
आहे. असे समजणेत येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल. 


___ तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


चंदर जेसवानी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नाशिक . 


नाशिक , १२ फेब्रुवारी २०१५. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१५ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


नंदुरबार, ३० मार्च २०१५ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि -१/ तापी प . महिला औ. सं. /नोंदणी रद्द / आदेश / १६८८/ २०१५. 
- मी , डॉ . सो . बा . शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार 
मला प्राप्त विधी शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार आदेश देतो की, तापी परिसर 
महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , उमराण, तालका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार कलम १०९ खाली व्यवहार समापित करण्याची कार्यवाही 


क्रमांक विकास- २/ अंदरसुल शेतकरी विकास/ क. १०२/ अं. आ ./१४४३/ 
सन २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चा कलम १०२ 
( २) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जितेंद्र भुजंगराव शेळके , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, येवला, जिल्हा नाशिक अंदरसुल 
शेतकरी विकास सहकारी संस्था मर्यादित, अंदरसुल, तालुका येवला , 
जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके/ वायएलए/ आरएसआर/(सीआर)/ 
५७६ / २००२- २००३/ सन २००२, दिनांक ६ मे २००२ ही संस्था अवसायनात 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


घेत असून उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १०३ (१) अन्वये श्री . आर. एम . __ भावना दुखावल्या आहेत. जळगाव जिल्हा जातीयदृष्ट्या संवेदनशील 
लोंढे, सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) , येवला, जिल्हा नाशिक अधिनस्त । आहे, त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात छोट्या- मोठ्या कारणांवरून अनुचित घटना 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , येवला, जिल्हा नाशिक यांचा अवसायक 

घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे पोलीस उपअधीक्षक (मुख्या.), 
म्हणून नेमणुकीबाबतचा या कार्यालयाकडील दिनांक २७ जानेवारी २०१५ 

जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक २५ मार्च २०१५ च्या पत्रान्वये माझ्या निदर्शनास 
चा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

आणून दिल्याने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे परीरक्षण करण्याकरीता 
सदरचा आदेश हा आज रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर बंदी घालणे आवश्यक 
असे . 

झाल्यामुळे मी , धनंजय निकम , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव 
जे. बी . शेळके , 

उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी , 
सहायक निबंधक , जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 
सहकारी संस्था, येवला, पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट- कलम (१) व ( ३) मधील 

जिल्हा नाशिक . अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये 
येवला, ३१ मार्च २०१५ . 

( अ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, बंदुका , सुरे , लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 

हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
वाचले . - १ . पोलीस उपअधीक्षक (मुख्या. ), जळगाव यांचेकडील पत्र पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
जावक क्रमांक १२५० / जिविशा/ का. व सु. प्रतिबंधात्मक आदेश / 

( क) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर फेकावयाची 
२०१५ , जळगाव दिनांक २५ मार्च २०१५. 

हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे किंवा बरोबर नेणे ; 
२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 

( ड) कोणत्याही इसमाचे, चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे 
दंडप्र-१ / कावि/ २८८ / २००५ , दिनांक २२ जून २००५ . 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 
३. मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोटकलम 

( इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, रडणेकिंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे ; 
(१ ) व (३) . 

( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आदेश 

आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
क्रमांक दंडप्र- १/ कावि - ७६८/ २०१५. - पोलीस उपअधीक्षक (मुख्या.), 

चित्रे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार 

करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे या कृत्यांना बंदी घालीत आहे . 
जळगाव यांनी दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजीचे पत्रान्वये डॉ . नरेंद्र दाभोळकर 
व गोविंद पानसरे यांच्या हत्येतील आरोपी अद्याप अटक नसल्याने राज्यात वरील कलम ३७ (१) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 
सर्वत्र उपोषण, धरणे आंदोलन , मोर्चा असे विविध प्रकारचे आंदोलन होत तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही अशा वृद्ध अथवा अपंग 
आहे. तसेच शेतकरी संघटनेतर्फे पिकाला भाव मिळावा यासाठी व गारपीट 

इसमांना लागू असणार नाही . 
पीडित असलेले, नुकसान झालेले अशा शेतकऱ्यांकडूनदेखील त्यांच्या ___ मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट -कलम (३) अन्वये 
झालेल्या नुकसानीचेपंचनामे व शासकीय मदत मिळावी यासाठी आंदोलन पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस अधीक्षक , 
होत आहे. तसेच जिल्ह्यात मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचे दौरे नियमित असून जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास 
विरोधी पक्ष क्षुल्लक कारणावरून सत्ताधारी पक्षाचे विरूध्द निदर्शने करण्याचा बंदी घालीत आहे. हा आदेश लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, प्रेत 
प्रयत्न करतात . नुकतेच गोहत्या बंदीबाबतचे मा . न्यायालयाचे आदेश प्राप्त यात्रा यांना लागू नाही . 
झालेले असून त्या अनुषंगानेदेखील मुस्लीम समाजाचे कत्तलखान्यावाले 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
तसेच कट्टर सनातन हिंदूवादी अशांमध्ये तेढ निर्माण झालेली आहे. आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
त्याचप्रमाणे सालाबादप्रमाणे जिल्ह्यात दिनांक २ एप्रिल २०१५ रोजी जैन आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
धर्मियांची श्री महावीर जयंती साजरी होणार आहे. तसेच दिनांक ३ एप्रिल 

___ हा आदेश दिनांक २९ मार्च २०१५ चे सकाळी ६. ०० वाजेपासून ते 
२०१५ रोजी खिश्चन बांधवांचा गुडफ्रायडे व दिनांक ५ एप्रिल २०१५ रोजी 

दिनांक १२ एप्रिल २०१५ चे २४ .०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 
ईस्टर संडे साजरा होणार आहे. दिनांक ४ एप्रिल २०१५ रोजी हिंदू 

हा आदेश आज दिनांक २७ मार्च २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
बांधवांचा हनुमान जयंती उत्सव साजरा होणार आहे. सदरचे सण , 

पारित केला असे . 
उत्सव लक्षात घेता त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात विविध ठिकाणी यात्रा, पालखी 
व पुण्यतिथी असे कार्यक्रम साजरे होणार आहे. सदर काळात खिश्चन 

धनंजय निकम , 
बांधवांवर व त्यांच्या चर्चवर काही अज्ञात इसमांनी पनवेल येथे हल्ला 

जळगाव , २० मार्च २०१५. अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव . 
केलेला असून त्यातील आरोपी अज्ञात आहेत . त्यामुळे सदर समाजाच्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका/ डी -४/ अभिनव ( अवसा.)/ क. १५६ / अधि . २१४८ / २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , दिनेश ओऊळकर , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
अधिसूचनेन्वये अभिनव सहकारी बँक लिमिटेड ( अवसायनात), श्री शिवाजीनगर , देवळाली प्रवरा , तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३) , (५), (६) , (७), (९), (१० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईज निश्चित करण्याची 
तरतूद वगळून) (१२, )(१३), ( १५ ), (१७), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३० जून २०१५ पर्यंत कर्ज 
वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींच्या अधीन राहून प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अधिकाऱ्याचेनाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


अ . क्र . 


हुद्दा 


१ श्री. अनिल केरुजी जगताप वसुली अधिकारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
अटी : (१) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती सादर करावी . 

( २ ) पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाचे राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ३ ) थकबाकी वसुली झाल्यानंतर वसूल सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करावा . 

दिनेश ओऊळकर , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
पुणे, ४ ऑगस्ट २०१४. 


सदर आदेशाची नोंद श्री . एस. जी . बरडे, न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, लोहगाव , मनमाड यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

आनंद कारंजकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक . 
नाशिक , २० एप्रिल २०१५ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था/ २४४१/ २०१५. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नाशिक 
खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . श्रीमती स्व . ना . ढोलम , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, इगतपुरी यांनी 
संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३०) दिवसांची अर्जित रजा 
फक्त रजारोखीकरणाकरिता १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१६ या 
गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद श्रीमती स्व . ना. ढोलम , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, इगतपुरी यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 
नाशिक , २० एप्रिल २०१५. 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि - १/ एनएसके/ एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५६१३/१६३१/ सन 
२०१५. - उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक जाहीर करतात की, पुरुषोत्तम 
को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक येथील सर्व्हे नंबर 
१०२४/१/ ११, प्लॉट नंबर ८ यांसी एकूण क्षेत्र ७५८. ४३ चौ . मी . या 
मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक वि- १/ एनएसके । 
एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५६१३ / सन २०१५ , दिनांक १३ एप्रिल २०१५ 
असा आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 
नाशिक , १३ एप्रिल २०१५. 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ २४४२/ २०१५. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नाशिक 
खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत. श्री . एस. जी . बरडे, न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, लोहगाव , मनमाड यांना संदर्भीय शासन निर्णयामध्ये नमूद 
केल्यानुसार ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजारोखीकरणाकरिता १ 
एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१६ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या 
सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


११ 


११ 


आदेश 
क्रमांक वि - १/एनएसके/ एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५६१४/१७०१/ सन 
२०१५ .- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक जाहीर करतात की ,सिद्धेश 
को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिकरोड ही संस्था मौजे 
देवळाली, तालुका जिल्हा नाशिक येथील सर्व्हे नंबर २९ / ३ + ४- अ + ४- ब/ 
१ + ४ -क, प्लॉट नंबर ८ व ९ - अ यांसी एकूण क्षेत्र ४८०. ०० चौ. मी . या 
मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) । 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक वि -१/ एनएसके / 
एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ५६१४ / सन २०१५, दिनांक २० एप्रिल २०१५ 
असा आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 
नाशिक , २० एप्रिल २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक वि - १/ एनएसके / एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ५६१५/ १७१० / सन 
२०१५. - उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक जाहीर करतात की , आदित्य 
हाईटस् को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक ही संस्था 
मौजे वडाळा, तालुका जिल्हा नाशिक येथील सर्व्हे नंबर ३० /१/ १ + २/ 
१ + ३ / १ + ४ / ५ + ५, प्लॉट नंबर २३ व २४ यांसी एकूण क्षेत्र ३१४. ५६ 
चौ . मी . या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
वि -१/ एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५६१५ / सन २०१५, दिनांक २२ 
एप्रिल २०१५ असा आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 

गोपाळ मावळे, 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक , 

तालुका नाशिक , जिल्हा नाशिक . 
नाशिक , २२ एप्रिल २०१५. 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 

ORDER 
No. EST/2669/2015 . – The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grantthe following 
Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


1 


Shri. J. C . Shirsale , 
Extra Joint Ad - hoc District Judge and 
AdditionalSessions Judge , Nashik . 
Shri. S . R . Jaiswal, 
Civil Judge, Senior Division, Maleagaon. 


2 


3 


Shri. R . S . Karankal, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon. 


Ex- post-facto sanction to the Commuted leave 
for three (3 ) days with effect from 16th April 2015 
to 18thApril 2015. 
Ex-post -facto sanction to the Earned leave for 
one ( 1 ) days i.e . on 15th April 2015 with 
permission to leave headquarter with effect from 
13th April 2015 after office hours to 16th April 2015 
before office hours . 
Earned leave for five (5 ) days with effect from 
20th April 2015 to 24th April 2015 prefix holiday 
falling on 19th April 2015 and suffix holiday falling 
on 25th April 2015 and 26th April 2015 with 
permission to leave headquarter with effect from 
18th April 2015 after office hours to 27th April 2015 
before office hours . 
Earned leave for two ( 2 ) days i . e . on 21st April 
2015 and 22nd April 2015 with permission to leave 
headquarter with effect from 20th April 2015 after 
office hours to 23rd April 2015 before office hours . 
Earned leave for three (3 ) days with effect from 
13thApril 2015 on 15thApril 2015 . 


4 


Smt. J . S . Gaikwad , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class, Nashik . 


5 


Smt. S . V . Madke , 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Niphad . 


१२ 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


6 


Shri. S . R . Nrwade , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nandgaon . 


Earned leave for five days with effect from 20th 
April 2015 to 24th April 2015 prefix holiday falling on 
19th April 2015 and suffix holidays falling on 25th 
April 2015 and 26th April with permission to leave 
headquarter. 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Name and Designation 


No . 


Judicial Officers with whom charge 
is kept during the leave period in 

addition to their own duties. 


Shri. J. C . Shirsale , 
Extra Joint Ad -hoc District Judge and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Shri. N . K . Bhahme, 
District Judge - 7 and Additional Sessions Judge , 
Nashik 


2 


Shri. S . R . Jaiswal, 
Civil Judge , Senior Division ,Maleagaon . 


Shri. R . S . Karankal, 
Joint Civil Judge, Senior Division ,Malegaon . 
Shri. S . R . Jaiswal, 
Civil Judge, Senior Division , Maleagaon . 


3 


4 


Shri. R . S . Karankal, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon . 
Smt. J. S . Gaikwad , 
6th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Nashik . 
Smt. S . V . Madke , 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate, First Class, Niphad . 
Shri. S . R . Nrwade , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nandgaon . 


Shri. M . J. Daule , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Nashik . 
Shri. V. S . Madke , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate, First Class, Niphad . 


5 


Shri. S . G . Barde , 
Juidial Magistrate , First Class (Railways ), 
Manmad on 19th april 2015 and with Shri . K . A . 
Nahar, Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class,Manmad with effect from 
20th April 2015 to 26th April 2015 . 

ANAND KARANJKAR , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 20th April 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ १३ 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे: (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल - १६०५/ सीआर- १२० / १५ - सी, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 

( २) महाराष्ट्र शासन , अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ सीआर- १२० / १५ - सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७ . 
( ३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -२०१४ / ६९७/ सीआर - ४/ १३- सी , 

दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . . 
( ४) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , भुसावळ यांचा जा . क्र . ५५३ / वि -१ / श्री . आनंदनापत /कलम १५६/ अधि/ २०१५, दिनांक ५ मार्च २०१५ रोजीचा 
या कार्यालयात दिनांक ११ मार्च २०१५ रोजी प्राप्त झालेला प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक विकास -२/ श्री . आनंद अर्बन को - ऑप . पत ./क . १५६ / अधिकार/ २२८३ / सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये आनंद अर्बन 
को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , तालुका भुसावळ या संस्थेचे खाली दर्शविलेले वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३) , 
( ५),( ६ ), ( ७), (९),( १० ) ,(११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२ ), ( १३ ), ( १४ ), ( १५ ), ( १७), ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार 
दिलेले वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेले कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील 
अटींस पात्र राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 

(१ ) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील. 
( ४) संबंधित संस्थेचे चेअरमन यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
(६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
( ८) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे . 
( ९ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ /प्र .क्र . २३१ / १५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

हुद्दा 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


१ 


श्री . भास्कर एकनाथ पाटील 


भुसावळ तालुका 


विशेष वसुली अधिकारी, 
आनंद अर्बन को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 
भुसावळ, तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव . 


विशेष वसुली 
अधिकारी 


जळगाव , २६ मार्च २०१५ . 


वाचावे : (१ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल- १६०५/ सीआर- १२० / १५- सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 

( २) महाराष्ट्र शासन , अधिसूचना क्रमांक सीएसएल - १६०५ / सीआर - १२० /१५- सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७. 
( ३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल - २०१४/ ६९७/ सीआर- ४/१३- सी , 

दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 
(४ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रावेर यांचा जा. क्र . ३०११/ वि - १/ क . १५६/ पतसं/ कार्य/ सन २०१५, दिनांक ३ मार्च २०१५ रोजीचा या 
कार्यालयात दिनांक ४ मार्च २०१५ रोजी प्राप्त झालेला प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक विकास - २/ श्री स्वामी समर्थ अर्बन पत. सावदा/ क. १५६/ अधिकार/ २५८९ / सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव या आदेशान्वये 
श्री स्वामी समर्थ अर्बन को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, सावदा, तालुका रावरे , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे पूढील दर्शविलेले वसूली अधिकारी यांना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) तसेच नियम १०७ 
खालील उपनियम (३), ( ५), (६), (७), (९) ,( १० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) (१२), (१३), ( १४), (१५), ( १७), (१८ ) व (२० ) तसेच 


१४ 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेले कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली कायद्याच्या 
कार्यवाहीपुरती खालील अटींस पात्र राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 

(१ ) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४ ) संबंधित संस्थेचे प्रशासक यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
(६ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
( ८ ) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. 
( ९ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र .क्र .२३१ /१५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 

परिशिष्ट 
अ .क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

हुद्दा 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


tu 


१ 


श्री . अमोल रामचंद्र चौधरी 


जळगाव 


विशेष वसुली 
अधिकारी 


जिल्हा 


विशेष वसुली अधिकारी , 
श्री स्वामी समर्थ अर्बन को - ऑप. क्रेडिट 
सोसायटी लिमिटेड, सावदा , तालुका रावेर , 
जिल्हा जळगाव. 


जळगाव, ३१ मार्च २०१५ . 


वाचावे : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५/ सीआर-१२० /१५- सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 

( २) महाराष्ट्र शासन , अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ सीआर- १२० / १५ - सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७. 
(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल- २०१४/६९७/सीआर- ४/ १३ - सी , 

दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 
( ४ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, यावल यांचा जा .क्र . १८४६/ आस्था/ अडपत / वसुली अधिकारी / वै(डिकेभा )/ २०१४ , दिनांक २४ डिसेंबर 
२०१४ रोजीचा या कार्यालयात दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजी प्राप्त झालेला प्रस्ताव. 

__ आदेश 
क्रमांक विकास -२/ कै . रामदास चावदस पत. फैजपूर / क . १५६ / अधिकार / २७८९ / सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये 
कै . रामदास चावदस चौधरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, फैजपूर , तालुका यावल , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे पुढील दर्शविलेले वसुली अधिकारी 
यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) तसेच नियम 
१०७ खालील उपनियम (३),( ५), ( ६), (७), ( ९), ( १०), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) (१२), ( १३ ), ( १५), (१७), ( १८ ) व (२० ) तसेच 
कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेले कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली कायद्याच्या 
कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०१५ ते ३१ ऑक्टोबर २०१५ म्हणजेच सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी विशेष वसुली 
अधिकार प्रदान करीत आहे. श्री . दिलीप खेमा भारंबे यांनी सहा महिन्यांत वसुलीची प्रगती व शासन अर्थसाहाय्य भरणा करण्याची प्रगती बघून पुढील 
कालावधी वाढविणेबाबत (मुदतवाढ करणेबाबत ) विचार करण्यात येईल . 

( १) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
(३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४ ) संबंधित संस्थेचे चेअरमन यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


१५ 


( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 
( ८) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. 
( ९ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र .क्र .२३१ /१५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


हुद्दा 


7 


१ 


श्री. दिलीप खेमा भारंबे 


विशेष वसुली 
अधिकारी 


यावल 
तालुका 


सहकार अधिकारी श्रेणी -२, अधीन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पाचोरा 
तथा विशेष वसुली अधिकारी, कै . रामदास 
चावदस चौधरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
फैजपूर, तालुका यावल, जिल्हा जळगाव . 


जळगाव , ३१ मार्च २०१५ . 


वाचावे : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर- १२० / १५- सी , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 

( २) महाराष्ट्र शासन , अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ सीआर -१२०/ १५- सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७ . 
( ३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल- २०१४/६९७/सीआर- ४/१३- सी , 

दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४. 
( ४ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, यावल यांचा जा . क्र . १८४६ / आस्था/ अडपत / वसुली अधिकारी/ वै(डिकेभा)/ २०१४, दिनांक २४ डिसेंबर 
२०१४ रोजीचा या कार्यालयात दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजी प्राप्त झालेला प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक विकास -२/ वैभवलक्ष्मी अर्बन पत. फैजपूर / क. १५६/ अधिकार / २७९४/ सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये वैभवलक्ष्मी 
अर्बन को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , फैजपूर , तालुका यावल , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे पुढील दर्शविलेले वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ (एच) तसेच नियम १०७ खालील 
उपनियम (३), (५),( ६), (७), (९), ( १० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२ ), ( १३ ), ( १५), (१७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ 
नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेले कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती 
खालील अटींस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०१५ ते ३१ ऑक्टोबर २०१५ म्हणजेच सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी विशेष वसुली अधिकार प्रदान 
करीत आहे. श्री. दिलीप खेमा भारंबे यांनी सहा महिन्यांत वसुलीची प्रगती व शासन अर्थसाहाय्य भरणा करण्याची प्रगती बघून पुढील कालावधी 
वाढविणेबाबत (मुदतवाढ करणेबाबत ) विचार करण्यात येईल . 

(१) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४) संबंधित संस्थेचे चेअरमन यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
( ८) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे . 
( ९ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र .क्र . २३१ / १५ - सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 

२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


१ 


श्री . दिलीप खेमा भारंबे 


विशेष वसुली 

अधिकारी 


यावल 
तालुका 


सहकार अधिकारी श्रेणी-२ , अधीन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पाचोरा 
तथा विशेष वसुली अधिकारी, वैभवलक्ष्मी अर्बन 
क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 
फैजपूर , तालुका यावल , जिल्हा जळगाव. 


जळगाव , ३१ मार्च २०१५. 


वाचावे : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ सीआर- १२० /१५- सी, दिनांक २ एप्रिल २००५. 

( २) महाराष्ट्र शासन, अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५/ सीआर- १२० /१५- सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७. 
( ३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल - २०१४ / ६९७/ सीआर-४ / १३- सी , 

दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 
( ४ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रावेर यांचा जा .क्र . ७६१/ वि - १/ क . १५६/ पतसं/ कार्य/ २०१४, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१४ रोजीचा या 
कार्यालयात दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१४ रोजी प्राप्त झालेला प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक विकास - २/ कै . नामदेव ढाके पत . निंभोरा/ क . १५६/ अधिकार/ २७९९/ सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये कै . नामदेव 
खंडू ढाके ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निंभोरा बु। ।, तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे पुढील दर्शविलेले वसुली अधिकारी 
यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) तसेच नियम 
१०७ खालील उपनियम (३) ,(५), (६ ), (७),(९) ,( १०) ,( ११ ) (अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२ ), ( १३ ), ( १५), ( १७), ( १८ ) व ( २०) तसेच 
कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेले कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली कायद्याच्या 
कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०१५ ते ३१ ऑक्टोबर २०१५ म्हणजेच सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी विशेष वसुली 
अधिकार प्रदान करीत आहे. श्री . दिलीप खेमा भारंबे यांनी सहा महिन्यांत वसुलीची प्रगती व शासन अर्थसाहाय्य भरणा करण्याची प्रगती बघून पुढील 
कालावधी वाढविणेबाबत (मुदतवाढ करणेबाबत ) विचार करण्यात येईल . 

( १) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( २ ) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४) संबंधित संस्थेचे चेअरमन यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 
( ८ ) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. 
(९ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ /प्र. क्र . २३१/१५- सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 

परिशिष्ट 
अ .क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 
२ 
१ श्री . दिलीप खेमा भारंबे सहकार अधिकारी श्रेणी- २ , अधीन 

विशेष वसुली 

रावेर 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पाचोरा 

अधिकारी 

तालुका 
तथा विशेष वसुली अधिकारी, कै. नामदेव खंडू 
ढाके ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

निंभोरा बु । ।, तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव . 
जळगाव, ३१ मार्च २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


१७ 


वाचावे : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल - १६०५ / सीआर- १२० / १५- सी , दिनांक २ एप्रिल २००५. 

( २) महाराष्ट्र शासन , अधिसूचना क्रमांक सीएसएल - १६०५/ सीआर- १२० / १५ - सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७. 
(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल- २०१४ /६९७/ सीआर- ४/ १३ - सी , 

दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ . 
( ४ ) उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव यांचा जा .क्र . १२३ / पणन/ श्री. गु. देवकर / पत . कलम -१५६ / अधि / सन २०१५, दिनांक १५ जानेवारी २०१५ 
रोजीचा या कार्यालयात दिनांक १७ जानेवारी २०१५ रोजी प्राप्त झालेला प्रस्ताव. 

आदेश 
क्रमांक विकास- २/ श्री . गुलाबराव देवकर ना . सह. पत . मर्या./ क. १५६ / अधिकार / २८२७ / सन २०१५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये 
श्री . गुलाबराव देवकर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जळगाव या संस्थेचे खाली दर्शविलेले वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व (२ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३ ), (५), 
( ६), (७), ( ९) , ( १०), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२ ), ( १३ ),( १५), ( १७ ), ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेले कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस 
पात्र राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 

( १) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३ ) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील. 
( ४) संबंधित संस्थेचे चेअरमन यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
( ८ ) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे . 
(९ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५- सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 

परिशिष्ट 
अ .क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


हुद्दा 


१ 


श्री. भगवंतराव काशिनाथ दुसाने 


जळगाव 


विशेष वसुली 
अधिकारी 


जिल्हा 


विशेष वसुली अधिकारी, 
श्री. गुलाबराव देवकर नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, जळगाव , 
तालुका जिल्हा जळगाव. 


जळगाव , ३१ मार्च २०१५ . 


वाचावे : (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल -१६०५ / सीआर-१२० / १५ - सी, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 

(२ ) महाराष्ट्र शासन , अधिसूचना क्रमांक सीएसएल- १६०५ /सीआर - १२० / १५- सी, दिनांक २१ सप्टेंबर २००७. 
( ३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ मधील शासकीय अधिसूचना क्रमांक सीएसएल- २०१४/६९७/सीआर- ४/१३- सी , 

दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४. 
( ४) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चोपडा यांचा जावक क्रमांक ३६१/ आस्थापना/ कै . दादासो . अनिल काबरे पत/ कलम १५६/ अधिकारी/ सन 

२०१५, दिनांक २३ मार्च २०१४ रोजीचा या कार्यालयात दिनांक २४ मार्च २०१५ रोजी प्राप्त झालेला प्रस्ताव. 


१८ 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


आदेश 
क्रमांक विकास - २/ कै. दादासो . अनिल काबरे ग्रा. बि. शे ./ क.१५६ / अधिकार / ३७२६ / सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये 
कै . दादासोा . अनिल काबरे ग्रामीण सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अदावद , तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे पुढील दर्शविलेले वसुली अधिकारी 
यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) तसेच नियम 
१०७ खालील उपनियम (३), (५), (६), ( ७),(९), ( १०), (११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) (१२), (१३), (१५), (१७) , (१८) व ( २० ) तसेच 
कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेले कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली कायद्याच्या 
कार्यवाहीपुरती खालील अटींस पात्र राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 

( १) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील. 
( ४) संबंधित संस्थेचे प्रशासक यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
( ८) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. 
(९ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र. क्र . २३१/१५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

हुद्दा 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


२ 


१ 


श्री . शिवाजी जिवराम पाटील 


विशेष वसुली 
अधिकारी 


चोपडा 
तालुका 


विशेष वसुली अधिकारी , 
कै . दादासोा. अनिल काबरे ग्रामीण 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अडावद , 
तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव . 


जळगाव, २७ एप्रिल २०१५. 


वाचावे: (१) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल- १६०५ / सीआर- १२० / १५ - सी , दिनांक २ एप्रिल २००५. 

( २ ) महाराष्ट्र शासन, अधिसूचना क्रमांक सीएसएल-१६०५ / सीआर- १२० / १५ - सी , दिनांक २१ सप्टेंबर २००७. 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१३ व दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१३ 

रोजीच्या सभेत दिलेल्या सूचना. 
(४) या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक विकास-२/ विवअ/ क.१५६ / अधिकार / सन २०१३ , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१३ रोजीचा आदेश 
(५) या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक वि- २/ विविअ. दुआ / क. १५६ / अधिकार / सन २०१४, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१५ रोजीचा दुरुस्ती आदेश 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये वाचले मधील क्रमांक ४ अन्वये वसुली पथक नेमून अधिकार प्रदान करण्यात 
आलेले होते . वसुली पथकातील अधिकारी/ कर्मचारी यांची अन्य ठिकाणी पदभार / बदली झाली असल्याकारणाने वसुली पथकात अंशत: बदल करणे 
आवश्यक झाले आहे , अशी माझी धारणा झालेली आहे. त्याअर्थी, खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे . 

दुरुस्ती आदेश 
क्रमांक विकास- २/विवअ. दुआ/ क. १५६ / अधिकार/ ३७४२/ सन २०१५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये पारोळा तालुक्यातील 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


१९ 


अडचणीतील नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या वसुलीकामी खालील दर्शविलेले वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६), (७), (९),( १० ), ( ११ ) 
( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून), ( १२ ), ( १३ ), ( १५ ), ( १७), ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती पुढील अटींस पात्र राहून दिनांक 
३१ डिसेंबर २०१५ पावेतो सक्तीच्या वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 
( १) पारोळा तालुक्यातील अडचणीतील नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या वसुलीसाठी विशेष मोहिमेअंतर्गत खालील वसुली पथकास वसुलीचे अधिकार 

प्रदान करण्यात येत आहेत. 
( २ ) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल नियंत्रण अधिकारी यांनी दर आठवड्याला घेऊन त्याचा एकत्रित अहवाल या कार्यालयास 

दरमहा सादर करावा . 
( ३ ) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४) विशेष वसुली पथकातील विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण अधिकारी व सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पारोळा यांचेशी समन्वय करून 

तालुक्यातील अडचणीतील पतसंस्थांचे कर्ज वसुलीचे कामकाजाचे नियोजन करावे. 
( ५) विशेष वसुली पथकातील विशेष वसुली अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी व सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पारोळा यांनी दर आठवड्याचा 

कर्ज वसुलीचा कृती कार्यक्रम तयार करून त्याप्रमाणे वसुलीचे कामकाज करावे. 
( ६ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ /प्र .क्र . २३१ / १५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 

२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 
( ७ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

परिशिष्ट 
अ . नियंत्रण अधिकारी व विशेष वसुली 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 
अधिकारी यांचे नाव 


हुद्दा 


0 


३ 


0 


- 


0 


c 


c 


श्री . के . पी . पाटील 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एरंडोल नियंत्रण अधिकारी जळगाव जिल्हा 
श्री . एस. टी . मोरे 

सहकार अधिकारी ( प्र. श्रेणी), पारोळा विशेष वसुली अधिकारी जळगाव जिल्हा 
श्री. एस. व्ही . पाटील 

सहकार अधिकारी ( द्वि . श्रेणी), पारोळा विशेष वसुली अधिकारी जळगाव जिल्हा 
__ श्री . एस. पी . महाजन 

सहायक सहकार अधिकारी, पारोळा विशेष वसुली अधिकारी जळगाव जिल्हा 
। श्री . बी. आर . भावसार 

लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पारोळा विशेष वसुली अधिकारी जळगाव जिल्हा 
६ श्री. एस. एस. पाटील पहिले अपर लेखापरीक्षक , पारोळा 

विशेष वसुली अधिकारी जळगाव जिल्हा 
उपरोक्त आदेशात अ. नं . १ वर नमूद असलेले अधिकारी यांनी वसुली अधिकारी यांचे नियंत्रण अधिकारीम्हणून कामकाज पहावे . त्यांनी वसुली 
अधिकाऱ्यांकडून अडचणीतील पतसंस्थांबाबत वसुलीचे कामकाज करून घेणे, वसुली अधिकारी यांना वेळोवेळी वसुली कामी मार्गदर्शन करणे, वसुली कामी 
येणाऱ्या अडीअडचणी संदर्भात संबंधित यंत्रणेशी संपर्क करणे इ. कामकाज देखील नियंत्रण अधिकारी म्हणून कामकाज पार पाडावे . तसेच वसुली 
अधिकाऱ्यांचा वसुलीबाबतचा दर आठवड्याला वसुली कामकाजाचा आढावा घेऊन तसा दरमहा अहवाल सहायक निबंधक यांचेमार्फत न चुकता या 
कार्यालयात सादर करावा. सदर कामकाजात कोणत्याही प्रकारे दिरंगाई अथवा हयगय झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुध्द प्रशासकीय कारवाई 
करण्यात येईल , याचीही संबंधितांनी गांभिर्याने नोंद घ्यावी . 


m 


वरील आदेश आज दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे . 


संजय राऊत, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, जळगाव . 


जळगाव , २९ एप्रिल २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि - १/ रेणुकागृहनिर्माण/ नों . र./११०५/ २०१५. - मी, प्रकाश देवरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चांदवड , जिल्हा नाशिक यांचेकडील 
नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एचएसडी/११०५/ ८७, सन १९८७, दिनांक २९ 
एप्रिल १९८७ अन्वये नोंदणी केलेली रेणुका गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित , चांदवड , तालुका चांदवड , जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये रद्द 
करण्यात येत आहे. या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन 
झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद 
होईल . 


प्रदान करण्यात आलेल्या वैधानिक अधिकारान्वये मी , भालचंद्र शंकरराव 
पारीसे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रावेर , तालुका रावेर , जिल्हा 
जळगाव सहकार मित्र ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
निंभोरा बु. , तालुका रावेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था कलम १०२ (१ ) 
अन्वये या कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक वि - २ / अवसायन / अंतिम आदेश/ 
सहकार मित्र/ सन २०१२, दिनांक ३० मार्च २०१२ चे आदेशान्वये गुंडाळण्यात 
आली. अवसायक यांनी सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे , असा 
अहवाल दिलेला आहे. संस्थेचे येणे- देणे जबाबदारी संस्थेच्या माजी 
संचालकांवर कायम ठेवून व भविष्यात याबाबत वाद , तक्रार उद्भवल्यास 
संपूर्ण जबाबदारी माजी संचालक मंडळ व सचिव यांचेवर कायम ठेवून 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ आरव्हीआर / आरएसआर ( सीआर) /१३९९ / 
सन २००० , दिनांक २७ जानेवारी २००० हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये रद्द करण्यात येत आहे. 

हा आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे 
समजावे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
अन्वये सदर संस्थेचे समाप्तीकरणाचे कामकाज बंद झाले आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी माझे सहीशिक्क्यानिशी 
कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे. 
जळगाव, ३१ मार्च २०१५. 


हा आदेश आज दिनांक २५ मार्च २०१५ रोजी माझे सही -शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 


नाशिक , २५ मार्च २०१५. 


आदेश 


क्रमांक वि - १/ साईमोहनगृहनिर्माण/ नों .र./ ११२८/ २०१५. - मी, प्रकाश 
देवरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चांदवड , जिल्हा नाशिक 
यांचेकडील नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एचएसडी/११२८ / सन २००६, दिनांक 
९ मार्च २००६ अन्वये नोंदणी केलेली साईमोहन गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित , चांदवड, तालुका चांदवड , जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये रद्द 
करण्यात येत आहे. या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन 
झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद 


होईल . 


हा आदेश आज दिनांक २७ मार्च २०१५ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 


प्रकाश देवरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चांदवड , 

जिल्हा नाशिक . 


वाचले. - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

१०२ चा क ( १) नियम ८९ (२)( ४). 
( २) या कार्यालयाचा आदेश जावक क्रमांक वि - २/ अवसायन/ 
___ अंतिम आदेश / सदगुरू अभिनव / सन २०१३, दिनांक 

५ जून २०१३. 
(३) अवसायक यांचेकडील दिनांक ३१ मार्च २०१५ चा अंतिम 

अहवाल . 
क्रमांक वि - २/ अवसायन / सदगुरु अभिनव/ नोंदणी रद्द/ ३२९२/ सन २०१५. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम १०९ व महाराष्ट्र 
शासन सहकार वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल/ 
१४९३/ ११६२/सीआर/ ४७/ १५/ सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या वैधानिक अधिकारान्वये मी , भालचंद्र शंकरराव 
पारीसे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रावेर , तालुका रावेर, जिल्हा 
जळगाव सद्गुरु अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित, रावेर , तालुका रावेर , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था कलम १०२ ( १ ) अन्वये या कार्यालयाचे आदेश 
जावक क्रमांक वि - २/ अवसायन/ अंतिम आदेश/ सद्गुरु अभिनव/ सन २०१३ , 
दिनांक ५ जून २०१३ चे आदेशान्वये गुंडाळण्यात आली. अवसायक यांनी 
सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे , असा अहवाल दिलेला आहे. 
संस्थेचे येणे- देणे जबाबदारी संस्थेच्या माजी संचालकांवर कायम ठेवून व 
भविष्यात याबाबत वाद , तक्रार उद्भवल्यास संपूर्ण जबाबदारी माजी 
संचालक मंडळ व सचिव यांचेवर कायम ठेवून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
जेजीए/ आरव्हीआर / जीएनएलओ/ १३६५/ सन २००६ , दिनांक ६ फेब्रुवारी 
२००६ हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये रद्द करण्यात येत आहे . 
__ हा आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे 
समजावे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ 
अन्वये सदर संस्थेचे समाप्तीकरणाचे कामकाज बंद झाले आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी माझे सहीशिक्क्यानिशी 
कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे. 
जळगाव , ३१ मार्च २०१५. 


नाशिक , २७ मार्च २०१५. 


वाचले. - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

१०२ चा क (१ ) नियम ८९ ( २)(४ ) . 
( २) या कार्यालयाचा आदेश जावक क्रमांक वि - २ / अवसायन/ 

अंतिम आदेश / सहकार मित्र पत / सन २०१२, दिनांक 

३० मार्च २०१२. 
(३) अवसायक यांचेकडील दिनांक ३० मार्च २०१५ चा अंतिम 

अहवाल . 
क्रमांक वि - २/ अवसायन/ सहकार मित्र पत/ नोंदणी रद्द/ ३२८७/ सन २०१५. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम १०९ व महाराष्ट्र 
शासन सहकार वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल / 
१४९३/११६२/सीआर/४७/१५/ सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


२१ 


२ 


२ 


क्रमांक जेजीए / आरव्हीआर / एचएसजी/टीओ/ १३३२/ सन २००६ , दिनांक 
२७ जानेवारी २००६ हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम २१ अन्वये रद्द करण्यात येत आहे. 
__ हा आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे 
समजावे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ 
अन्वये सदर संस्थेचे समाप्तीकरणाचे कामकाज बंद झाले आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी माझे सहीशिक्क्यानिशी 
कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे. 

भालचंद्र शंकरराव पारिसे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , रावेर , 

जिल्हा जळगाव. 
जळगाव, ३१ मार्च २०१५. 


वाचले. - (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

१०२ चा क ( १) नियम ८९ (२)(४). 
(२) या कार्यालयाचा आदेश जावक क्रमांक वि - २/ अवसायन / 

अंतिम आदेश/ श्री स्वयंरोजगार / सन २०१४ , दिनांक 

११ नोव्हेंबर २०१४ . 
( ३) अवसायक यांचेकडील दिनांक ३० मार्च २०१५ चा अंतिम 

अहवाल. 
क्रमांक वि -२/ अवसायन/ श्री स्वयम रोजगार /नोंदणी रद्द/ ३२९७/ सन २०१५ . 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम १०९ व महाराष्ट्र 
शासन सहकार वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल / 
१४९३ / ११६२/ सीआर / ४७/ १५ / सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या वैधानिक अधिकारान्वये मी , भालचंद्र शंकरराव 
पारीसे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रावेर , तालुका रावेर , जिल्हा 
जळगाव श्री स्वयम रोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , विवरे बु. , 
तालुका रावेर, जिल्हा जळगाव ही संस्था कलम १०२ (१) अन्वये या 
कार्यालयाचे आदेश जावक क्रमांक वि -२/ अवसायन/ अंतिम आदेश/ श्री स्वयम 
रोजगार / सन २०१४ , दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१४ चे आदेशान्वये गुंडाळण्यात 
आली. अवसायक यांनी सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे, असा 
अहवाल दिलेला आहे. संस्थेचे येणे- देणे जबाबदारी संस्थेच्या माजी 
संचालकांवर कायम ठेवून व भविष्यात याबाबत वाद , तक्रार उद्भवल्यास 
संपूर्ण जबाबदारी माजी संचालक मंडळ व सचिव यांचेवर कायम ठेवून 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ आरव्हीआर / जीएनएल / ओ/ १३२७/ सन २००४ , 
दिनांक १४ डिसेंबर २००४ हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये रद्द करण्यात येत आहे . 

हा आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे 
समजावे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
अन्वये सदर संस्थेचे समाप्तीकरणाचे कामकाज बंद झाले आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजी माझे सहीशिक्क्यानिशी 
कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे . 
जळगाव, ३१ मार्च २०१५ . 


वाचले. - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

१०२ चा क ( १ ) नियम ८९ ( २)( ४ ). 
( २) या कार्यालयाचा आदेश जावक क्रमांक वि - २/ अवसायन / 

अंतिम आदेश/ गजानन गृहनिर्माण / सन २०१३, दिनांक 

५ जून २०१३. 
( ३) अवसायक यांचेकडील दिनांक ३१ मार्च २०१५ चा अंतिम 

अहवाल . 
क्रमांक वि - २/ अवसायन / गजानन गृहनिर्माण संस्था/ नोंदणी रद्द / ३३०३ / 
सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम १०९ व 
महाराष्ट्र शासन सहकार वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक 
सीएसएल/१४९३ / ११६२/ सीआर/४७/ १५/ सी, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या वैधानिक अधिकारान्वये मी, भालचंद्र शंकरराव 
पारीसे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रावेर , तालुका रावेर , जिल्हा 
जळगाव गजानन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , रावेर , तालुका 
रावेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था कलम १०२ ( १ ) अन्वये या कार्यालयाचे 
आदेश जावक क्रमांक वि - २/ अवसायन/ अंतिम आदेश/ गजानन गृहनिर्माण / 
सन २०१३, दिनांक ५ जून २०१३ चे आदेशान्वये गुंडाळण्यात आली. 
अवसायक यांनी सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे , असा अहवाल 
दिलेला आहे . संस्थेचे येणे- देणे जबाबदारी संस्थेच्या माजी संचालकांवर 
कायम ठेवून व भविष्यात याबाबत वाद , तक्रार उद्भवल्यास संपूर्ण जबाबदारी 
माजी संचालक मंडळ व सचिव यांचेवर कायम ठेवून संस्थेचा नोंदणी 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : ( १) श्री . एच. एस. अहिवळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे पत्र क्रमांक ५३१ / 
२०१५ , दिनांक १५ एप्रिल २०१५ चे व त्यासोबत सादर केलेला 
दिनांक २० एप्रिल २०१५ ते २४ एप्रिल २०१५ पावेतो अशी 
एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर होणेबाबतचा अर्ज व 
त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त ), जिल्हा न्यायालय , 
धुळे यांनी दिलेला दिनांक १६ एप्रिल २०१५ रोजी श्री. अहिवळे 
यांचे खाती ६७ दिवस अर्जित रजा शिल्लक असल्याबद्दलचे 

प्रमाणपत्र . 
( २ ) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९/ २०१४ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४. 

आदेश 
क्रमांक बी - २/ २०३२/ सन २०१५. - श्री . एच. एस. अहिवळे , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री यांना 
दिनांक १९ एप्रिल २०१५ ( रविवार), दिनांक २५ एप्रिल २०१५ ( चौथा 
शनिवार ) व २६ एप्रिल २०१५ (रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून दिनांक 
२० एप्रिल २०१५ ते २४ एप्रिल २०१५ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक १८ 
एप्रिल २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७ एप्रिल 
२०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच. एस . अहिवळे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
___ श्री . एच. एस. अहिवळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . के. एच. पाटील , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री यांनी 
सांभाळावा . 


२२ 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच. एस. अहिवळे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, १७ एप्रिल २०१५. 


पहा : ( १) श्री. एस. बी. साळुखे, तर्थजिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त 

सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे पत्र क्रमांक २१०१/ २०१५, दिनांक 
२२ एप्रिल २०१५ व त्यासोबत सादर केलेला दिनांक २७ एप्रिल 
२०१५ ते २९ एप्रिल २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर होणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील सहायक 
अधीक्षक ( रोख व वित्त), जिल्हा न्यायालय, धुळे यांनी दिलेला 
दिनांक १६ एप्रिल २०१५ रोजी श्री. साळुखे यांचे खाती २९४ 

दिवस अर्जित रजा शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र . 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९/ २०१४ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४ . 

आदेश 


पहा : (१ ) श्री . एस. जी . दुबाले, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पत्र क्रमांक 
६६३ / २०१५, दिनांक २२ एप्रिल २०१५ व त्यासोबत सादर 
केलेला दिनांक २७ एप्रिल २०१५ ते २९ एप्रिल २०१५ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर होणेबाबतचा अर्ज 
व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त ), जिल्हा न्यायालय , 
धुळे यांनी दिलेला दिनांक २२ एप्रिल २०१५ रोजी श्री . दुबाले 
यांचे खाती ५० दिवस अर्जित रजा शिल्लक असल्याबद्दलचे 

प्रमाणपत्र . 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचेकार्यालयीन आदेश क्रमांक ९ / २०१४ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४ . 

__ आदेश 
क्रमांक बी - १/ २११० / सन २०१५. - श्री . एस. जी . दुबाले, ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक २७ एप्रिल २०१५ ते २९ एप्रिल २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २६ एप्रिल २०१५ या रोजीची सुट्टीसह 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक २५ एप्रिल २०१५ 
रोजीचे रिमांडचे कामकाज संपल्यानंतर ते दिनांक ३० एप्रिल २०१५ 
रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 
। रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . जी . दुबाले यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . एस. जी . दुबाले, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . एस . पिसाळ , ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी 
सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . जी . दुबाले , ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळेहे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ५ 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , २२ एप्रिल २०१५. 


क्रमांक बी -१/ २१३५/ सन २०१५. - श्री . एस . बी . धुळे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २५ एप्रिल 
२०१५ ( चौथा शनिवार ), दिनांक २६ एप्रिल २०१५ (रविवार ) या सुट्ट्यांना 
जोडून दिनांक २७ एप्रिल २०१५ ते २९ एप्रिल २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक २४ एप्रिल २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
३० एप्रिल २०१५ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 
। रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . बी . साळुखे यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या 

नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
____ श्री . एस . बी. साळुखे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . बी. घुगे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . साळुखे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 
धुळे , २३ एप्रिल २०१५. 


पहा : ( १) श्री . कि . आ . बागी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे पत्र 

क्रमांक ३३० / २०१५ , दिनांक २४ एप्रिल २०१५ व त्यासोबत 
सादर केलेला दिनांक २७ एप्रिल २०१५ ते २९ एप्रिल २०१५ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजामंजूर होणेबाबतचा 
अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त ), जिल्हा 
न्यायालय, धुळे यांनी दिलेला दिनांक २४ एप्रिल २०१५ रोजी 
श्री . बागी यांचे खाती १९७ दिवस अर्जित रजा शिल्लक 
असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


२३ 


(२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३ ) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९/ २०१४ , 

दिनांक ६ जानेवारी २०१४. 


आदेश 


२०१५ पर्यंत श्री . व्ही . डी. घागी , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचेकडे व दिनांक २० एप्रिल २०१५ रोजीपासून ते दिनांक 
२७ एप्रिल २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती व्ही . जे. कोरे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 
____ श्रीमती रि . न. मर्क , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर 

ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २० एप्रिल २०१५. 


क्रमांक बी - १/ २१५३ / सन २०१५. - श्री . कि . आ . बागी, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांना दिनांक २६ एप्रिल २०१५ ( रविवार ) रोजीच्या 
सुट्टीला जोडून, दिनांक २७ एप्रिल २०१५ ते २९ एप्रिल २०१५ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक २६ एप्रिल २०१५ रोजीपासून ते दिनांक ३० एप्रिल २०१५ 
रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. कि . आ . बागी यांना मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . कि . आ . बागी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही. बी . गव्हाणे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . कि . आ . बागी, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 

भालचंद्र दौ . कापडणीस, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , धुळे . 
धुळे, २४ एप्रिल २०१५. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १२१ / २०१५. - श्रीमती सि . म. पाडोळीकर , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक २७ एप्रिल 
२०१५ ते दिनांक २९ एप्रिल २०१५ रोजी एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २५ एप्रिल २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० एप्रिल २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती सि . म . पाडोळीकर यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 

श्रीमती सि . म. पाडोळीकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . बी . व्ही . बु हाडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती सि . म. पाडोळीकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , श्रीरामपूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २२ एप्रिल २०१५ . 


जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांचेकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२० /२०१५. - श्रीमती रि . न. मर्क , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक २० एप्रिल २०१५ ते 
दिनांक २४ एप्रिल २०१५ रोजी एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १८ एप्रिल २०१५ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २७ एप्रिल २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती रि . न. मर्क यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती रि . न. मर्क , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
दिनांक १८ एप्रिल २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १९ एप्रिल 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२३ / २०१५. - सौ . ए. पी . दिवाण, ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक १३ एप्रिल २०१५ ते 
दिनांक १८ एप्रिल २०१५ रोजी एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १३ एप्रिल २०१५ रोजी सकाळपासून 
ते दिनांक १५ एप्रिल २०१५ रोजी कार्यालयीन सकाळपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर सौ . ए. पी . दिवाण यांना ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे सहदिवाणी 


२४ 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

सौ. ए. पी. दिवाण, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती ए. आर. नागोरी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

सौ . ए . पी . दिवाण , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २१ एप्रिल २०१५. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ओ . एस . पाटील यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , राहाता यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 

श्री . ओ. एस . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
दिनांक २४ एप्रिल २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २९ एप्रिल 
२०१५ रोजीपर्यंत श्री . व्ही . व्ही . खुळपे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, राहाता यांचेकडे व दिनांक ३० एप्रिल २०१५ रोजीपासून ते 
दिनांक २ मे २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती के. के . शहा , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 

श्री . ओ. एस. पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २२ एप्रिल २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १४३ / २०१५. - श्री. एन. डी. खोसे, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २० एप्रिल २०१५ ते 
दिनांक २२ एप्रिल २०१५ रोजी एकूण तीन दिवसांची वैद्यकिय रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन. डी . खोसे यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . एन. डी . खोसे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक २० एप्रिल २०१५ व दिनांक २१ एप्रिल २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळसंपेपर्यंत श्री . एस. एस. देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २१ एप्रिल 
२०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ एप्रिल २०१५ रोजीपर्यंत 
श्री . एस . एस. जगताप , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . एन. डी . खोसे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकिय रजेवर गेले नसते 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २४ एप्रिल २०१५. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/१८०/ २०१५. - श्री . एम . एच. शेख, सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर यांची दिनांक २२ एप्रिल २०१५ ते 
दिनांक २४ एप्रिल २०१५ रोजी एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २१ एप्रिल २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ एप्रिल २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री. एम . एच. शेख यांना सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 

श्री . एम . एच. शेख, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
दिनांक २१ एप्रिल २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ एप्रिल 
२०१५ रोजीपर्यंत श्री . ए. एम . राजकारणे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २५ एप्रिल २०१५ रोजीपासून ते 
दिनांक २७ एप्रिल २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. एन. आर . 
प्रधान , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 
__ श्री . एम . एच. शेख, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते. 

अ. ज . ख्वाजा, 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , २१ एप्रिल २०१५. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १६७/ २०१५. - श्री . ओ. एस. पाटील , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता यांची दिनांक २७ एप्रिल २०१५ ते 
दिनांक ३० एप्रिल २०१५ रोजी एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २४ एप्रिल २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ मे २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


